दहशतवाद विरोधी पथकात सायबर 
विभागातंर्गत सहायक पोलीस निरीक्षक दर्जाची 
०२ पदे संगणक तज्ञ या पदामध्ये रुपातंरीत 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अपीओ-३६१६/प्र.क्र.१२७/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०६ डिसेंबर, २०१७. 
वाचा :- 
१) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. अपीओ-३६१६/प्र.क्र.१२७/पोल-३, दि. ३०.११.२०१६. 
2) अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, मुंबई यांचे पत्र क्र३०९९/ अपोमस/ दविप/ 
कोष/२०१६, दि. ३१.१२.२०१६. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०१ येथे नमूद दिनांक ३०.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये संगणक तज्ञांमध्ये रुपांतरीत 
करण्यात आलेली ०२ पदे ही त्या पदाचे सेवाप्रवेश नियम अंतिम होईपर्यंत तंत्र शिक्षण संचालनालय किंवा व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामधील संगणक क्षेत्रातील समकक्ष दर्जाच्या तज्ञ अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने 


भरण्यात यावीत. 


२. सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७१२०७११३५१८६८२९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस र व नावाने. 
e e Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
DhirayK (८५७५ 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a 


Abhang = eo 
(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 


३. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : अपीओ-३६१६/प्र.क्र.१२७/पोल-३ 


४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 

१२. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


